सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुका- २०२४ 
च्या अनुषंगाने मा. भारत निवडणुक आयोग 
यांच्या निर्देशानुसार, महाराष्ट्र विकास 
सेवेमधील गट विकास अधिकारी, गट-अ 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदलीबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः मविसे-१०२३/प्र.क्र.२९६/२०२३/आस्था-३ 
३ रा मजला, बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई-०१ 
तारीख: २३ फेब्रुवारी, २०२४ 


AINA आदेशा : 


सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन 


आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम , २००५ मधील 


तरतूदीस अनुसरून, नागरी सेवा मंडळाच्या शिफारशीनुसार व बदली करण्यास सक्षम असलेल्या 


प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ (४) व ४ (4) मधील तरतूद व सार्वत्रिक 


ळोकसभा निवडणुका- २०२४ च्या अनुषंगाने मा. भारत निवडणुक आयोग यांच्या निर्देशानुसार, 


महाराष्ट्र विकास सेवा, गट-अ संवर्गातील wists गट विकास अधिकारी यांचे बदलीने 


पदस्थापनेचे आदेश शासन देत आहे. संबंधित अधिकारी यांची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोरील 


स्तंभ क्रमांक 3 मध्ये दर्डाविलेल्या पदावर करण्यात येत आहे. 


अ. | अधिकाऱ्याचे नाव, सध्या धारण बदलीने पदस्थापनेचे पद व शरा 
क्र केलेले पद व ठिकाण ठिकाण 
हवि ? 2 8 
णी . | श्री.राजेंद्रकुमार खताळ, गट विकास अधिकारी, पंचायत रिक्‍तपदी 
गट विकास अधिकारी, पंचायत | समिती ,मुरूड, जि.रायगड 
समिती,वाडा, जि.पाळघर 
२. | श्री.अतुल पारसकर, प्रकल्प संचालक, जलजीवन Rada} 
प्रकल्प संचालक, जलजीवन | मिशन,जि. ठाणे 
fa, Rr. पालघर 
३. | श्रीम. पल्लवी हिदुराव सस्ते, गट विकास अधिकारी, पंचायत रिक्‍तपदी 
गट विकास अधिकारी, पंचायत | समिती, कल्याण, जि. ठाणे 
समिती, डहाणू, जि. पालघर 
fal श्री. वैभव धर्मा सापळे, गट विकास अधिकारी, पंचायत | श्री.सर्जराव बारीकराव 
गट विकास अधिकारी, पंचायत | समिती, खटाव, जि. सातारा पाटील यांचे जागी 


शासन आदेश क्रमांकः मविसे-१०२३/प्र.क्र.२९६/२०२३/आस्था-३ 


अ. । अधिकाऱ्याचे नाव, सध्या धारण बदलीने पदस्थापनेचे पद व pearl) 

क्र केलेले पद व ठिकाण ठिकाण 
समिती,तळासरी जि. पालघर 

५. | श्री.सचिन धनाजी सुर्यवंशी, गट विकास अधिकारी, पंचायत | श्री.हेमंत रतन गरिबे 
गट विकास अधिकारी, पंचायत | समिती, जुन्नर, जि.पुणे यांचे जागी 
समिती, कोपरगांव, जि.अहमदनगर 

६. | Meda रतन गरिबे, गट विकास अधिकारी, पंचायत | श्रीम.पल्लवी हिंदूराव 
गट विकास अधिकारी, पंचायत | समिती, डहाणू, जि. पालघर सस्ते यांचे जागी 
समिती ,जुन्नर, जि.पुणे 

षि श्री.प्रशांत जे.राऊत, गट विकास अधिकारी, पंचायत | श्रीम.सुप्रिया जगन्नाथ 
गट विकास अधिकारी, पंचायत | समिती, कडेगांव, जि.सांगली चव्हाण यांचे जागी 
समिती ,माण, जि.सातारा 

८. | श्री.किशोर प्रकाश माने, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी रिक्‍्तपदी 
गट विकास अधिकारी, पंचायत । (रोहयो, विभागीय आयुक्त 
समिती ,कोरेगांव, जि.सातारा कार्यालय, पुणे 

९. | श्री.नारायण प्रभाकर घोलप, गट विकास अधिकारी, पंचायत | श्री.रांकर सुभाष 
गट विकास अधिकारी, पंचायत | समिती, शिरोळ, जि.कोल्हापूर कवितके यांचे जागी 
समिती ,वाई, जि.सातारा 

i श्री.अनिल रामचंद्र वाघमारे, प्रकल्प संचालक, जलजीवन | श्री.अतुल पारसकर यांचे 
गट विकास अधिकारी, पंचायत | मिठन,जि. पालघर जागी 
समिती ,खंडाळा, जि.सातारा 

¥ . | श्री.सर्जराव बारीकराव पाटील, गट | गट विकास अधिकारी, पंचायत | श्रीम.ठाबानाबेगम 
विकास अधिकारी, पंचायत समिती | समिती ,हातकंणगले, जि.कोल्हापूर | मोकाशी यांचे जागी 
,खटाव, जि.सातारा 

१२. | श्री.सचिन भगवान खुडे, गट विकास अधिकारी, पंचायत | श्री.विजयकुमार परीट 
गट विकास अधिकारी, पंचायत | समिती ,इंदापूर, जि.पुणे यांचे जागी 
समिती ,अक्कलकोट, जि.सोलापूर 

१३. | श्रीम.डाबानाबेगम मोकाशी, गट विकास अधिकारी, पंचायत | श्री.अनिल रामचंद्र 
गट विकास अधिकारी, पंचायत | समिती ,खंडाळा, जि.सातारा वाघमारे यांचे जागी 
समिती ,हातकंणगले, जि.कोल्हापूर 

7 श्रीम.सुप्रिया जगन्नाथ चव्हाण, गट विकास अधिकारी, पंचायत | श्री.केशोर wert माने 
गट विकास अधिकारी, पंचायत | समिती ,कोरेगांव, जि.सातारा यांचे जागी 
समिती, कडेगांव, जि.सांगली 

१५. | श्री.एस.व्ही.देशामुख, गट विकास अधिकारी, पंचायत | श्री.डब्ल्यु.एम.कनाटे 
गट विकास अधिकारी, पंचायत | समिती ,वरूड, जि.अमरावती यांचे जागी 
समिती ,शेगांव, जि.बुलढाणा 

१६. | श्री.सी.एच.राजपूत, गट विकास अधिकारी, पंचायत रिकतपदी 
गट विकास अधिकारी, पंचायत | समिती Res, जि.वाशिम 
समिती ,खामगांव, जि.बुलळढाणा 

वि श्री.डब्ल्यु.एम.कनाटे, गट विकास अधिकारी, पंचायत | श्री.एस.व्ही.देशमुख यांचे 
गट विकास अधिकारी, पंचायत | समिती aria, जि.बुलढाणा जागी 
समिती ,वरूड, जि.अमरावती 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः मविसे-१०२३/प्र.क्र.२९६/२०२३/आस्था-३ 


अ. | अधिकार्‍याचे नाव, सध्या धारण बदलीने पदस्थापनेचे पद व toes 
क्र केलेले पद व ठिकाण ठिकाण 
१८. | श्री.डी.एच.घुनावत, व्याख्याता, ग्रामसेवक प्रशिक्षण केद्र, रिक्‍तपदी 


गट विकास अधिकारी, पंचायत | जालना 
समिती ,वैजापूर, जि.छत्रपती 


संभाजीनगर 

१९. | श्री.संजय कुलकर्णी, प्रकल्प Gaon, जलजीवन Par, | श्री.ए.एल.बोद्रे यांचे 
गट विकास अधिकारी, पंचायत | जिल्हा परिषद,हिंगोली जागी 
समिती teu,  जि.छत्रपती 
संभाजीनगर 

२०. | श्री.ए.एल.बोद्रे, गट विकास अधिकारी, पंचायत | श्री.संजय कुलकर्णी यांचे 
प्रकल्प संचाळक, जळजीवन far, | समिती  ,पैठण,  जि.छत्रपती | जागी 
जिल्हा परिषद,हिंगोली संभाजीनगर 

२१. | श्रीम.प्रज्ञा लक्ष्मण माने, गट विकास अधिकारी, पंचायत रिक्‍तपदी 


गट विकास अधिकारी, पंचायत | समिती, मंडणगड, जि.रत्नागिरी 
समिती, माजलगांव, जि.बीड 


२२. | श्री.राजेंद्र मोराळे, गट विकास अधिकारी, पंचायत रिक्‍तपदी 
गट विकास अधिकारी, पंचायत | समिती, वाशी, जि.धाराशीव 
समिती, केज, जि.बीड 

२३. | श्री.संजय जी. पुरी, प्रकल्प संचालक, जलजीवन Fa, | श्री.फरेद्र आर कुतिरकर 
गट विकास अधिकारी, पंचायत | जि.प.गडचिरोली यांचे जागी 
समिती,ब्रम्हपुरी, जि.चंद्रपूर 

२४. | श्री.फरेंद्र आर कुतिरकर, गट विकास अधिकारी, पंचायत | श्री.संजय जी. पुरी यांचे 

प्रकल्प संचाळक, जलजीवन | समिती,ब्रम्हपुरी, जि.चंद्रपूर जागी 


मिशन, जि.प.गडचिरोली 


०२. सदर आदेशा तात्काळ अंमलात येत असून संबंधित अधिकारी यांनी पदस्थापना 


दर्शविण्यात आलेल्या पदावर तात्काळ रूजू व्हावे. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांनी अनधिकृत रजेवर 


जाऊ नये. संबंधित अधिकाऱ्यांचे लक्ष सामान्य प्रशासन विभागाच्या क्रमांक : सीडीआर 


१०८२/२५६७/२८/अकरा, दिनांक ३०.०८.१९८२ च्या शासन परिपत्रकाकडे वेधण्यात येत आहे. 


संबंधित अधिकाऱ्यांनी पदस्थापनेत बदल/नियुक्ती रद्द करण्यासाठी कुठल्याही स्वरूपाची आवेदने 


सादर केल्यास, सदर शासन परिपत्रकातील सूचनांनुसार ते शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र 
ठरतील, याची त्यांनी नोंद घ्यावी. 
०३. संबंधित विभागीय आयुक्‍्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी 


उपरोक्त अधिकाऱ्यांना त्यांच्या सध्याच्या पदभारातून तात्काळ कार्यमुक्त करावे व त्यांच्या 


नियुक्तीच्या जागी तात्काळ रूजू होण्यास सांगावे . संबंधित विभागीय आयुक्‍्त/मुख्य कार्यकारी 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः मविसे-१०२३/प्र.क्र.२९६/२०२३/आस्था-३ 


अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना तात्काळ रूजू करून घ्यावे व अनुपालन 


अहवाल शासनास ई-मेलद्वारे सादर करावा. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२२३१७०६४३९८२० 


असा आहे. हा आदेठा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by DR.URMILA VAIBHAV JOSHI 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 

D R 6 U R M | LA 2.5.4.20=0a6ce46aedb9acea34c72711d852d8e2e71e 
76603f9082ea9709649c6f45dc30, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


VA | B H AV J O S H | serialNumber=713D6BDDB988B05B1CC072EBFD3A5 
8E7E640EA20499573AAE08DC106AC632ADD, 
cn=DR.URMILA VAIBHAV JOSHI 
Date: 2024.02.23 18:22:40 +05'30' 


(डॉ.उर्मिला जोशी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र हासन 


प्रत, 


मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.प्रधान सचिव (ग्रा.वि. व पं.रा.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर. 
विभागीय आयुक्त, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, सर्व. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व जिल्हे. 

संबंधित अधिकारी (संबंधित विभागीय आयुक्‍्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा 
परिषद यांचे मार्फत). 

१०.अवर सचिव (आस्था-२), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११.निवड नस्ती, कार्यासन आस्था-३ , ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


०८ WwW A -5 


o~ 
«> 
मि 


on G&G & 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


